Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ७]] 


शुक्रवार , मार्च ८ , २०१ ९/ फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २५ , 

किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . 

केवळ 

नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाईमिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र.०५-६५-२०१८-१९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 
ना .-एक -१ ( ३१८१ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१ ९/ फाल्गुन १७ , शके १९ ४० 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-६५-२०१८-२०१९ , मौजा उसरपार चक , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


०४१ 


२ 


१८ 


० २० 


एकूण 


०६१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप :-उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ०७-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १ ९ ४० 


३ 


आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


“ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्येपार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०७-६५-२०१८-२०१९ , गाव भानापूर , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४ 


० ३२ 


२ 


६ 


०३२ 


३ 


७ 


० १७ 


४ 


२१ 


० ४१ 


५ 


२२ 


०६९ 


६ 


२४ 


०७४ 


७ 


२६ 


२२४ 


८ 


२७ 


१ 


३७ 


० ३१ 


१० 


५२ 


०४१ 


११ 


५४ 


० २४ 


१२ 


३ 


०३६ 


१३ 


१५ 


० ७२ 


१४ 


१८/१, १८/२ , १८/३ , १८/४ 


२७७ 


१५ 


५ ९ 


. 


१६ 


५ 


० २० 


१७ 


९ 


oo4 


१८ 


१ ९ 


००१ 


१ ९ 


५० 


०६० 


२० 


६३ 


० ७५ 


२१ 


६४ 


०७७ 


२२ 


२० 


० २ ९ 


२३ 


२ ९ 


० ४ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक - 


टीप : 

: -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका-प्र.२-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . ११-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १ ९ ४० 


५ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-६५-२०१८-२०१९ , गाव बेंबाळ , तालुका- मूल , जिल्हा- चंद्रपूर 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६२० 


० ०६ 


२ 


८८८ 


० १२ 


३ 


९ २ ९ 


० ० ९ 


४ 


९ ५७ 


००४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रक 

-गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 


ना .- एक -२ ( ३१८१). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . १२-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-६५-२०१८-२०१९, गाव चांदापूर , तालुका-मुल , 

जिल्हा - चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२४ ९ 


० २० 


२ 


२५४ 


३ 


२५५ 


० ०४ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ. क्र . २५. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र.२-२२१-२०१९. 


- 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . १३-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-६५-२०१८-२०१९, गाव जूनासुर्ला, तालुका-मुल , जिल्हा-चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३) 


3B 


हे . आर 


१ 


९ २१ 


० १० 


२ 


८७२ 


० ४३ 


३ 


७५३ 


० २१ 


४ 


७४४ 


० ०५ 


५ 


७३६ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक . 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्याबाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १ ) 


अन्वये . 


“ 


क्रमांक कावि- अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १४-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव- राजगड , तालूका - मूल , 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


जिल्हा चंद्रपूर 


हे . आर 


१ 


१७ 


० १८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन - आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक - 


टीप : 

: -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मूल यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८, २०१९/ फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


९ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . २७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १ ) 


अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना, क्रमांक १५-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव- मौजा बाबराळा , तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


“ 


हे . आर 


१ 


६ ९ 


० ०१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन - आसोला मेंढा 

प्रकल्पाच्या मुख्य 

कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ना .- एक -३ ( ३१८१). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र- २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १५-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 
आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा भवराळा, तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे.आर 


१ 


११३ 


०३४ 


२ 


११० 


० ३७ 


३ 


१११ 


० १३ 


४ 


१४१ 


००१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा. ) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना, क्रमांक १७-६५-२०१८-१९, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा गडीसुर्ला, तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन 

किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


“ 


हे . आर 


१ 


४५२ 


० २८ 


२ 


९ 


o04 


३ 


१० 


००५ 


४ 


१७ 


o oli 


१८ 


५ 

० २० 
अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणर आहेत. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९( १ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि- अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक १८-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे अशी त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी मूल , यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८-६५-२०१८-२०१९ , 

मौजा चक दूगाळा, तालुका मूल , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक भूमापन 

किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१७ ९ 


२ 


१२८ 


० १ ९ 


३ १३७ 

० ० ९ 
अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता. 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणर आहेत . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९/ फाल्गुन १७, शके १ ९४० 


१३ 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ( 


अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . १ ९- ६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९ -६५-२०१८-२०१९, मौजा चूरूळ तुकूम , तालुका मूल, जिल्हा चंद्रपूर. 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन 

किंवा 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


हे.आर 


१ 


५३ 


००७ 


२ 


५४ 


० ०५ 


३ 


३५ 


००५ 


४ 


३६ 


० ०४ 


३७ 


० १२ 


६ 


५० 


०१६ 


७ 


४ ९ 


० ०६ 


८ 


४८/१ 


० १० 


९ 


४७ 


० ०५ 


ना .- एक-४ ( ३१८१). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 


समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


अनुसूची -तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना.वि.पु. ) म . शा . रा., अ . क्र . ३२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . २०-६५-२०१८-१९ , दिनांक १ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९/ फाल्गुन १७, शके १ ९४० 


१५ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-६५-२०१८-२०१९ , मौजा सिंगापूर, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक भूमापनकिंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१८३ 


२ 


१५० 


० १६ 


३ 


१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक - 


टीप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९( १ ) 


अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र . २१-६५-२०१८-१९ , दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१-६५-२०१८-२०१९ , मौजा राजोली चक , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


७० 


००४ 


२ 


१७६/२ 


० ४२ 


३ 


१८१ 


०३६ 


४ 


२४४ 


० १४ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक - 


टीप : -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) (ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ (१ ) 
अन्वये . 

क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८, २०१९/ फाल्गुन १७, शके १९४० 


१७ 


पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . २२-६५-२०१८-१९ दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


“ 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-६५-२०१८-२०१९ , मौजा केशरवाही, तालुका सावली, जिल्हा चंद्रपूर. 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन किंवा 


हे . आर 


१ 


२३१ 


O 


२ 


२३८ 


० ४४ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 


निरंक 


टिप :-उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


ना .- एक -५ ( ३१८१ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३५. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये 
कलम १९ ( १ ) . 

क्रमांक कावि - अका - प्र - २-२२१-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना , क्र . २३-६५-२०१८-१९ दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, कलम १५ च्या पोटकलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी “ उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३-६५-२०१८-२०१९ , मौजा बोथली , तालुका सावली , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
किंवा गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्रमांक 


हे . आर 


१ 


४०७ 


० १७ 


२ 


४०८ 


००१ 


३ 


५२३ 


० १३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - गोसीखुर्द प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
समाजाला मिळणारे लाभ - गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 

अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक 
टिप : -उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचेकार्यालयामध्येनिरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ /फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


१ ९ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ३६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९( १) अन्वये 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून नवीन अधिसूचना क्रमांक २४-६५-२०१८-१९ , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे त्याची खात्री पटली आहे ; 


“ 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-६५-२०१८-१९ , मौजा सावली, तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 


. 


आर 


१ 


७११ 


० ०६ 


२ 


७४२ 


००९ 


३ 


७४३ 


० ० ९ 


४ 


१००५ 


० २८ 


१००७ 


० २४ 


५ 

६ 


१०४६ 


० २४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
गोसीखुर्द प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


- आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८, २०१९ / फाल्गुन १७ , शके १९ ४० 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ३७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २५-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , त्याची खात्री पटली आहे ; 


“ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-६५-२०१८-१९ , मौजा हिरापूर , तालुका - सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . 


आर 


१ 


१८५ 


००१ 


२ 


११४ 


० १८ 


३ 


९ २ 


० ५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९/ फाल्गुन १७, शके १९४० 


२१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


.. 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ३८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २६-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , त्याची खात्री पटली आहे ; 


“ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 
ना .- एक -६ ( ३१८१). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९/ फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-६५-२०१८-१९ , मौजा करगाव चक , तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर . 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१६ 


० २० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९०,००० हे. आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ३९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका - प्र - २-२२१-२०१९. 


“ 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २७-६५-२०१८-१९ , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ८ , २०१९ / फाल्गुन १७, शके १ ९ ४० 


२३ 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, त्याची खात्री पटली आहे ; 


“ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७-६५-२०१८-१९ , मौजा सावली तूकूम , तालुका- सावली , जिल्हा- चंद्रपूर . 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१३० 


० ० ९ 


२ 


१२ ९ 


० १५ 


३ 


१२३ 


० १६ 


१५ ९ 


० ३२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य 

कालव्याकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १,९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत. 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च ८, २०१९ /फाल्गुन १७, शके १ ९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम १९( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका- प्र - २-२२१-२०१९ . - 


6 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक २८-६५-२०१८-१९, दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१८ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ” संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , त्याची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८-६५-२०१८-१९ , मौजा चकपिरंजी, तालुका- सावली, जिल्हा- चंद्रपूर. 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५३८ 


० ०६ 


२ 


५४०/२ 


० ०६ 


३ 


२८० 


० १६ 


४ 


२७ ९ / ४ 


0 ० ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - गोसीखुर्द प्रकल्प . 
: - आसोला मेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 

गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे १, ९ ०,००० हे . आर क्षेत्रात सिंचनाचे लाभ प्राप्त होणार आहेत . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ८ , २०१९ /फाल्गुन १७, शके १९ ४० 


२५ 


अनुसूची - तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचेवर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप. - उक्त जमिनीच्या बाबत माहिती तथा नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मूल यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


एम . खेडकर , 


मूल : 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


दिनांक ७ मार्च २०१ ९ . 


भूसंपादन अधिकारी , 


मूल. 


ना .- एक-७ (३१८१ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


